महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पोप्रमा-०६१७/प्र.क्र.३५२/पोल-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१७. 


विषय :- पोलीस ठाणे, दत्तापूर, तालुका-धामणगांव रेल्वे, जिल्हा-अमरावती,येथे प्रकार- 
२ ची २५ व प्रकार-३ ची तीन शासकीय निवासस्थाने यांचे बांधकाम करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- 9 शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/अमरावती-ग्रा.-पो.स्टे.दत्तापूर/१३४/२०१७, 
दिनांक २४/०५/२०१७. 


ज्ञापन.- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी पोलीस ठाणे, दत्तापूर, तालुका- 
धामणगांव रेल्वे, जिल्हा-अमरावती,येथे प्रकार-२ ची २५ व प्रकार-३ ची तीन शासकीय 
निवासस्थाने यांचे बांधकाम करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी, उप-विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप-विभाग, चांदूर 
रेल्वे, यांनी सन २०१६-१७ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.५,९०,०६,०००/- इतक्या 
खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज (१) कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प 
(सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, अमरावती, (२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, 
अमरावती आणि (३) पोलीस अधीक्षक, अमरावती (ग्रामीण), यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.६५१.३६ लक्ष असे सुधारित केळे आहेत आणि विवक्षित अटींवर प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार,पोलीस ठाणे, दत्तापूर,तालुका-धामणगांव रेल्वे, जिल्हा-अमरावती,येथे 
प्रकार-२ ची २५ व प्रकार-३ ची तीन शासकीय निवासस्थाने यांचे बांधकाम करण्यासाठी 
रु.६५१.३६ लक्ष इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 


१) बांधकामाचा नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा आणि विस्तृत नकाशा यांना 
वास्तुविशारदाकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 


२) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०६१७/प्र.क्र.३५२/पोल-७ 


3) प्रत्यक्ष काम करताना शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४, अनुसार कार्यवाही करावी. 


४) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ०७.०७.२०१७, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


५) नियोजित कामाची जमीन गृह (पोलीस) विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुनच कामाची निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात यावी. 


६) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये. 


७) खर्चाचे अंदाज मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रदेश, अमरावती, यांनी 
साक्षांकित करावे. 
५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर 
Wait सेवांवरील भांडवली खर्च, (00) ८००, इतर खर्च, (00)(04) महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माणसाठी बांधकाम करणे, (४०७० ०१५१), ५३, मोठी बांधकामे, याखाळी उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५७८/इमा-२(सन 
२०१७)अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७१२१२१६५६१६९९२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


- DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
W a p Nn | ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad58 


G (0 a | 3 (0 | S e 2f9b876d443b2654088832e43dcad21c52a, 
p cn=Swapnil Gopal Borse 


Date: 2017.12.12 17:00:54 +05'30" 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती. 
३) पोलीस अधीक्षक, अमरावती (ग्रामीण). 


प्रत :- 
१) मुख्य अभियंता, सार्वनिक बांधकाम प्रदेश, अमरावती (सार्वजनिक बांधकाय विभाग 
FATS, यांनी दिलेल्या “Recapitulation Sheet” च्या TARTS). 
2) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती(सार्वजनिक बगांधकाय 
fear, संत्रालय यांनी दिलेल्या “Recapitulation Sheet” ZT TARTS). 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०६१७/प्र.क्र.३५२/पोल-७ 


3) कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, अमरावती 
(सार्वजनिक बांधकाय fear, FATS, यांनी दिलेल्या “Recapitulation Sheet” च्या 
प्रतीयहा. 

४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

५) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

६) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 
) 


७) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्राळय, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


